सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात १३- 
कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टांखाळी मंजूर 
निधीतून वस्तीगृहासाठी फर्निचर खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता. 
राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज seal 
वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक, क्रमांक : आरसीके-२०२१ /प्र.क्र.१२५/ प्रश्ञा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : १७ मे, २०२१ 
वाचा : 9) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय, समक्रमांक दि. ३०.०३.२०२१ 
२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/ यंत्रसामुग्री 
खरेदी प्रस्ताव / शुद्धीपत्रक / १-म / ६८८१ / २०२१, दिनांक ०७.०४.२०२१ 
शासन शुद्धीपत्रक : 


राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर या संस्थेस 
शासनाच्या समक्रमांकाच्या दिनांक 30.03.2029 च्या प्रशासकीय मान्यता आदेशातील शीर्षकामध्ये 
“सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता ” असे अनवधानाने नमुद करण्यात आलेले आहे. या ऐवजी “ सन 
२०२०-२१ या वित्तीय वर्षात १३-कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टांखाळी वस्तीगृहासाठी फर्निचर 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता ” असे वाचण्यात यावे. 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१७१२३३४४६७१३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHARR 
AO DAHALE 


अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 
६. निवडनस्ती (प्रश्‍ा-१) 


